असा. क्र. १४१ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


wee जये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


शुक्रवार, जून १८, २००४ ज्येष्ठ I, शके १९२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एंक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम a आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २००४ 


अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक बीपीए. २००२/प्र.क्र, १०/रा.उ शु.-२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, 
खालील मुंबई दारूबंदी (विशेषाधिकार शुल्क) नियम, १९५४ (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त प्रधान 
नियम * असे निर्देश केलेला आहे) मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि 
म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) (यात यापुढे ज्याचा 
* उक्त अधिनियम “ असा निर्देश केलेला आहे) याचे कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे 
हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (यू) आणि 
त्यासोबतच्या उपकलम (३) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 

माय चार ब.-१५र्‌ (४३३) 

| किंमत : रुपये ३.०० ] 


33H महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून १८, २००४/ज्येष्ठ २८, शके १९२६ भिग घार-ब 


महाराष्ट्र शासन खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे, ते असे :-- 

१. या नियमांना मुंबई दारूबंदी (विशेषाधिकार शुल्क) (सुधारणा) नियम, २००४ असे 
संबोधण्यात यावे. 

२. उक्त प्रधान नियमाच्या नियम ४ मधील * दहा टकके ” या शब्दाऐवजी “ वीस टक्‍के " 
असे वाचावे. 

३. उक्त प्रधान नियमाच्या नियम ५ च्या पंरंतुकामधील,-- 

(अ) “ एफएल-१ “ आणि “ सीएल-२ ” हे शब्द व अंक वगळण्यात यावेत. 

(ब) सध्या अस्तिवात असलेल्या परंतुकानंतर खालील परंतुक जोडण्यात यावें :-- 

+ आणखी असे की; मृत पावलेल्या अनुज्ञप्तीधारकाच्या वारसाच्या/वारसांच्या नावे अनुज्ञप्ती 
हस्तांतर करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येऊ नये. ” 
४. उक्त प्रधान नियमाच्या नियम ६ ला सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंत्रुकाऐवजी खालील 
परंतुक जोडण्यात यावे :-- 

“ आणखी असे की. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ च्या प्रमाणे मंजूर केलेल्या एफएल-र 
नमुन्यातील आणि महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३ च्या प्रमाणे सीएल-३. नमुन्यातील मंजूर 
केलेल्या अनुज्ञप्त्यांमध्ये भागीदार जोडतांना अनुज्ञप्ती मंजुरी अथवा अनुज्ञप्ती नुतनीकरण किंवा 
अनुज्ञप्ती सातत्याने चालू राहण्यासाठी, अनुज्ञप्तीधारकांकडून देय असलेल्या, या फी पैकी जी 
अधिक असेल त्या फीच्या दौन पट फी संबंधित अनुज्ञप्तीमध्ये प्रत्येक भागीदार जोडताना प्रत्येक 
वेळी आकारण्यात यावी : 

आणखी असे की, अनुज्ञप्तीधारकाच्या कुटुंबियांपैकी (पती, पत्नी किंवा मुले) अनुज्ञप्तीमध्ये 
भागीदार म्हणून घेणे असेल अशा प्रकरणी, अनुज्ञप्ती मंजुरी अथवा नूतनीकरण व॑ सातत्याने चालू 
राहण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या संबंधित अनुज्ञप्ती शुल्क, यापैकी जी अधिक असेल त्याच्या 
दहा टक्के एवढी फी आकारण्यात यादी : 

आणखी असे की, एखाद्या भागीदाराचा किंवा भागीदारांचा मृत्यू झाला तर त्याचे नाव 
वगळण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येऊ नये. “. : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कृ. श्री. घाडगे, 
शासनाचे उप सचिव 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा,, जून १८, २००४/ज्येष्ठ २८, शके १९२६ ४३५ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th June 2004. 


NOTIFICATION 


Bompay Proulsirion Act, 1949. 


No. BPA. 2002/CR-10/EXC-II.—Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rules to amend the Bombay Prohibition (Privi- 
leges Fees) Rules, 1954 (hereinafter referred to as “ the principal Rules ”) 
should be brought into force at once and, therefore, the rules should be made 
without previous publication as provided by sub-section (3) of section 143 of 
the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) (hereinafter referred 
to as “ the said Act”); 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (u) of sub- 
section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 143 of the said Act, 
the Government of Maharashtra is pleased to amend the Bombay Prohibition 
(Privileges Fees) Rules, 1954, as follows, namely :-— 


1. These rules may be called the Bombay Prohibition (Privileges Fees) 
(Amendment) Rules, 2004. 


2. Inrule4 ofthe principal Rules, for the words “ten per cent ” the words 
“ twenty per cent. ” shall be substituted. 


3. In the proviso to Rule 5 of the principal Rules,— 


‘ (i) the word, tetters and figures “ F.L.I. and” and “and C.L.II” shall be 
deleted. 


(ii) after the existing proviso the following proviso shall be added, 
namely :— 


“ Provided further that, no fee shal! be chargeable for transfer of a 
licences in the name of heir or heirs of the deceased licensee. ” 


४३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जून १८, २००४ ज्येष्ठ २८, शके १९२६ [भाग ara 


4. In rule 6 of the principal rules, for the existing provisos the following 
provisos shall be substituted, namely :— 


“ Provided that, the fees payable by any licensee for admission of a 
partner or partners in licence in form F.L.II granted under the Bombay 
Foreign Liqour Rules, 1953 and from C.L.III licence granted under the 
Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 shail be two times the fee 
chargeable for grant or renewal or continuance of ‘the licence concerned 
whichever is higher on every occasion of admission of a partner or 
partners : 


Provided further that, in case of admission of a partner or partners from 
family members (husband, wife or children) of the licensee the fees charge- 
able shall be ten per cent of the fee chargeable for the grant or renewal or 
continuance of the licence concerned whichever is higher, on every occasion 
of admission of a partner or partners : 


Provided also that, no fee shall be chargeable for withdrawal of.a partner 
or partners from licences due to death. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K,S. GHADGE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई ” 


